नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी 
(RIDF) अंतर्गत नवीन गोदाम बांधकामांना निधी 
उपलब्ध करून देणेबाबत. (सन २०२३-२४) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२३/प्र.क्र.१४३ (भाग-१) /नापु-१६ ब 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई. ४०० ०३२. 
दिनांक:-२८ मार्च, २०२४. 


१. अ.ना.पु.व ग्रा.सं. वि.,शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१०८ /नापु-१६-ब, 
दि.२८.१२.२०१८ 

२. अ.ना.पु.व oe. वि.,शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१६/५॥२/८०/प्र.क्र. 
१२३५/नापु-१६ब,दि.०५.०१.२०१९ 

३. अ.ना.पु.व ग्रा.सं. वि.,शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.२०२/नापु-१६ब, 
दि.१५.०२.२०१९ 

४. अ.ना.पु.व ग्रा.सं. वि.,शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र. १०३/नापु-१६ब, 
दि.१२.०२.२०२१ 

५. अ.ना.पु.व ग्रा.सं. वि.,शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.११७/नापु-१६ब, 
दि.२७.०४.२०२१ 

६. अ.ना.पु.व ग्रा.सं. वि.,शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२२/प्र.क्र.१६०/नापु-१६ब, 
दि.३०.११.२०२२ 

प्रस्तावना:- 


उक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये खाळीलळ निधी वितरीत करावयाच्या नवीन गोदाम 


बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. उक्त गोदाम बांधकामास यापुर्वी 


आवर्यकतेनुसार तसेच कामाच्या प्रगतीनुसार निधी वितरीत आळेला आहे. सदर नवीन शासकीय 


धान्य गोदाम बांधकामास उर्वरीत निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


प्रशासकीय मान्यतेसंबंधित संदर्भाधीन शासन निर्णयातील नमूद अटीं व हातींच्या अधीन 


राहून पुढील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे नवीन शासकीय गोदाम बांधकामास निधी उपलब्ध 


करुन देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२३/प्र.क्र.१४३ (भाग-१) /नापु-१६ ब 


Aa Sf 


a) सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून बांधकाम करण्यात येणारी नवीन गोदाम बांधकामे 


अ.क्र. जिल्हा | तालुका | गोदामाचे गोदाम TAT. नुसार | यापूर्वी सध्या मागणी व प्र.मा. 
नाव i अंदाजित वितरीत निधी | नुसार प्रस्तावित निधी 
खर्च (₹) (2) (₹ लक्ष) 
| बुलडाणा | बुलडाणा | पोखरी | ?6 | २,४७,७७,००० | १६६५९००० Coe 
२. । चंद्रपूर । ब्रम्हपुरी । ब्रम्हपुरी । "१ | ४५०८२७४९ | 39433439 ककी 
> | ठाणे | मुरबाड | मुरबाड | *" | ३६९६५००५ | ९९,०७,४७७ १००.०० 
com भंडारा | साकोली पळसगाव २६ 19,24,00,000 | १४८५७२५० ३६.४२ 
५. | भंडारा | साकोली | मौ.कुंभली | २६ १,८५,००,००० | १४५०३७५० ३९.९६ 
६. | भंडारा | लाखांदूर | मौ.मासळ | २६ १,८५,००,००० | १४५०३७५० ३९.९६ 
७. | भंडारा | लाखांदूर | मौ.बारव्हा | २६ १,८५,००,००० | १४५०३७५० ३९.९६ 
८. | भंडारा | लाखांदूर | मौ.ओपारा | २६ १,८५,००,००० | १४५०३७५० ३९.९६ 
९. | भंडारा | लाखांदूर | मौ.मोहरणा | २६ १,८५,००,००० | १४७२९५०० ३७.७० 
basi तत जाळी मौ.मुरमाडी/ | २६ 
भंडारा | लाखनी तुपकर १,८५,००,००० | १४५०४००० ३९.९६ 
तुपकर 
4 २६ ३९.९६ 
भंडारा | लाखनी | मौ.राजेगाव १,८५,००,००० | १४५०३७५० 
१२. | नांदेड | नायगाव | मौनायगाव. | २७ | ५,७१,९६,१२६ | ३,००,००,००० २७१.९६ 
एकूण ८२०४७७५४ १४८१४२९३१ ८७०.९५ 
आ) महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ यांचेकडून करण्यात येणारी नवीन गोदाम बांधकामे 
१३. | नागपूर मौदा मौदा २८ | १८११९००० | १८११९०० ८१.५४ 
१४. | नागपूर | पारशिवनी | पारशिवनी | २८ | १८९८४००० | १८९८४०० ४७.४६ 
१५. | नागपूर कुही कुही २८ | २३७६६००० | २३७६६०० १४२.६० 
१६. | जळगाव | मोहाडी मोहाडी । २८ । ४६०१५००० । ४६०१५०० १०५.८३ 
१७. | जळगाव | जामनेर जामनेर । २८ | २००७०००० | २००७००० ४०.१४ 
१८. | जळगाव यावल यावल २८ | २६०५५००० | २६०५५०० २.६० 
१९. | जळगाव । मुक्ताईनगर | मुक्ताईनगर | २८ | २६४१६००० | २६४१६०० ५.२८ 
२०. | जळगाव | चाळीसगाव | चाळीसगाव | २८ | २०२४१००० | २०२४१०० ११.८४ 
२१. | जळगाव रावेर सावदा | २८ | २१८९७००० | २१८९७०० १०.९५ 
२२. | जळगाव | पाचोरा सारोळा | २८ | ३२८४९००० | ३२८४९०० १३१.४० 
२३. | जळगाव अमळनेर | अमळनेर | २८ | ३१२४६००० | ३१२४६०० १६.०४ 
२४. | जळगाव | चोपडा चहार्डी | २८ | १९२९९००० | १९२९९०० ११.०३ 
२५. aan नो ति नांदगाव | २८ 
अमरावती । नांदगाव (खांड १६३६३००० | १६३६३०० १३२.४८ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२३/प्र.क्र.१४३ (भाग-१) /नापु-१६ ब 


२६. | अमरावती | अचलपूर | अचलपूर | २८ | ४७१९५००० । ४७१९५०० १८८ .(9८ 

२७. | अमरावती तिवसा तिवसा २८ | २८९२९००० | २८९२९०० १८२.८४ 

२८. | सांगली | कडेगाव तडसर | २८ | ३९२८२००० | ३९२८२०० २२.८२ 

एकूण ३९७४४४००० | ३९७४४४०० 9933.83 

अ--आ नुसार एकूण वितरीत अ) ८७०.८३-- आ) ११३३.६३ रु. २००४.४६/- 
करावयाचा निधी 


(अक्षरी रूपये:- वीस कोटी चार लाख शोहचाळीस हजार रूपये फक्त) 


२.  उपरोक्तपणे उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून शासकीय गोदाम बांधकामांची कामे 
तातडीने सुरु करण्यात यावीत. 

३ संबंधित गोदाम बांधकामास उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग त्याच 
गोदाम बांधकामासाठी करण्यात यावा. सदर निधीचा विनियोग इतर गोदाम बांधकामांसाठी केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास त्यास जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांचेविरुध्द 
शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल. 


४. गोदाम बांधकामास विलंब अथवा इतर कारणांनी गोदाम बांधकामावर वाढीव खर्च झाल्याचे 
दिसून आल्यास त्यास जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांचेविरुध्द शिस्तभंगाची 
कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल. 

५. संबंधित गोदामांसाठी मंजूर केलेला निधी प्रत्यक्ष खर्ची होताच निधीच्या विनियोगाचे 
गोदामनिहाय उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) संबंधित जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी/महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांनी शासनास त्वरीत सादर करणे आवश्‍यक 
आहे. 


६. सदर गोदाम बांधकामाचे काम प्रगतीपथावर असताना संबंधित अधिक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग/महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांनी कमीत कमी तीन वेळेस 
भेट देऊन कामाची गुणवत्ता उत्कृष्ट असल्याची खातरजमा करावी व तसा अहवाल जिल्हाधिकारी 
यांना वेळोवेळी लेखी स्वरूपात सादर करावा. 


७. गोदामाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर गोदामाचा ताबा घेण्यापूर्वी सदर गोदामास 
जिल्हाधिकारी यांनी स्वत: भेट देऊन झालेले काम हे उत्कृष्ट दर्जाचे असल्याबाबतची खातरजमा 
करावी. काही त्रुटी राहिल्या असल्यास त्याची पूर्तता सार्वजनिक बांधकाम विभाग/महाराष्ट्र राज्य 
वखार महामंडळ, पुणे यांचेकडून करून घ्यावी व त्याचा स्थळ निरीक्षणाचा अहवाल अभिलेखामध्ये 
जतन करून ठेवावा. 


८. उपरोक्‍त विवरणपत्रातील अ.क्र.१ ते १२ येथे नमूद निधी संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
यांचेकडे वर्ग करण्यात यावा व अ.क्र.१३ ते २८ येथे नमूद निधी शासन निर्णय दि.२६.०८.२०२२ 
मधील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांनी या योजनेसाठी उघडलेल्या 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२३/प्र.क्र.१४३ (भाग-१) /नापु-१६ ब 


स्वतंत्र खात्यात वर्ग करण्याची कार्यवाही वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, मुंबई यांनी 
करावी. 


९. हे आदेशा प्राप्त होताच सदरील विवरणपत्रातील अ.क्र. १ ते १२ येथील तरतुद 
जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तात्काळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर (BDS) वितरीत करण्यात यावी. धनादेशाने आहरीत करण्यात येऊ 
नये. 

१०. संबधित गोदाम बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशानुसारच्या छाननीअंती सुधारित 
अंदाजित खर्चापेक्षा अधिक निधी वितरित होणार नाही याबाबत संबधित जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी/महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी 


११. उपरोक्त खर्च "मागणी क्र.एम-४, मुख्यळेखाशिर्ष '४४०८, ०२ अन्न, साठवण व वखार 
यावरील भांडवली खर्च, ०२, साठवण व वखार साठवण 909, ग्रामीण भागात गोदाम बांधणे 
कार्यक्रम (०१) नविन गोदामाचे बांधकाम (०१) (०१) नवीन गोदामांचे बांधकाम करणे (मुफसल) (राज्य 
हिस्सा) (कार्यक्रम) (४४०८ ०२४६), ५३ मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षातर्गत व सन २०२३-२४ या 
वित्तीय वर्षात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


१२. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८ च्या भाग-१ उप विभाग ५ मधील अनुक्रमांक-१ 
नुसार व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक-१३४ नुसार 
प्रशासनिक विभागास प्राप्त झालेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेश निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


१३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२८१५२९५१५१०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by VIKAS MOHAN RAUT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL SUPPLIES 
AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMEN’ 


2.5.4.20=2257bfd8267 146a9a0f6fe86e455cfabd6b353b41a3dcde1 9df1c8 


9749d0de4d, postalCode=400032, st=M: 


st=I hi 
serialNumber=65D403E0F9767CEEA21CB169A8A5475E77BE535DEEEF3C 
F5809A87BF3A020F2F, cn=VIKAS MOHAN RAUT 


Date: 2024.03.28 15:39:29 +05'30' 


(विकास राऊत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. जिल्हाधिकारी, नांदेड, ठाणे, चंद्रपूर,भंडारा, जळगाव, नागपूर, अमरावती, बुलडाणा. 

२. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मुंबई. 

३. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे 

४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर 
व अमरावती. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२३/प्र.क्र.१४३ (भाग-१) /नापु-१६ ब 


५. उप आयुक्त (पुरवठा), कोकण, औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती. 

६. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नांदेड, ठाणे, चंद्रपूर,भंडारा, जळगाव, नागपूर, अमरावती, 
बुलडाणा 

७. महाव्यवस्थापक (अभियांत्रिकी), महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे. 

८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड, ठाणे, चंद्रपूर,भंडारा, 
जळगाव, नागपूर, अमरावती, बुलडाणा 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड, ठाणे, चंद्रपूर,भंडारा, जळगाव, नागपूर, अमरावती, 
बुलडाणा 

१०.महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

११.महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१२.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 

१३.वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

१४.नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई 

१५.सहाय्यक संचालक (संगणक) लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 

१६.उपमहाव्यवस्थापक, नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे- ४११००५. 

१७.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 

१८. निवड नस्ती/नापु-१६ ब. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


